राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत सुरू असलेली 
“सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र" योजनेच्या 
अंमलबजावणी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः पविआ-२०२१/प्र.क्र.३५६/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 


दिनांक: १६ फेब्रवारी, २०२४ 


वाचा:- शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र. पविआ-२०२१/प्र.क्र.३५६/पदुम-३,दिनांक १७.०५.२०२३. 


शासन शुध्दिपत्रक -: 


वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये “सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र “योजना लागू 


करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील क्र. १७ मध्ये “सदर योजनेच्या अनुषंगाने वित्तीय 
बाबी वगळता शासन निर्णयामध्ये आवश्यकते प्रमाणे किरकोळ बदल करण्याचे अधिकार 


मा. मंत्री, प्नुसंवर्धन यांना राहतील” sail तरतूद आहे. सदर तरतूद विचारात घेऊन शासन 


निर्णय दि. १७.०५.२०२३ मध्ये पुढील प्रमाणे बदल करण्यात येत आहे.:- 


क्र सध्याची तरतूद सुधारित तरतूद 

i H.9 (११:- प्रशासकीय विभागाची । क्र. ७ (११:- आयुक्त पशुसंवर्धन यांची 
पूर्वपरवानगी घेऊन, केवळ मूलभूत सुविधा | पूर्वपरवानगी घेऊन, केवळ मूलभूत सुविधा 
निर्माण करण्याकरीताच, अनुदान अनुज्ञेय | निर्माण करण्याकरीताच, अनुदान अनुज्ञेय 
राहील. राहील. 

2 ।क्र.७ (१२:- प्रशासकोय विभागाची | क्र. ७ (92)- आयुक्त पशुसंवर्धन यांची 


पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मूलभूत 
सुविधा निर्माण केल्यास, अशा बाबींसाठी 


पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मूलभूत सुविधा 
निर्माण केल्यास, अशा बाबींसाठी सदर 


सदर योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात 
येणार नाही. 


योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही. 


3 |. १४ + या योजनेतर्गत अनुदानासाठी 


क्र. १४:- या योजनेतर्गत अनुदानासाठी निवड 


निवड करण्यात आलेल्या गोडाळेच्या 


करण्यात आलेल्या Wane खर्चाच्या 


खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व 


अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 


वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागास राहतील 


देण्याचे अधिकार आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांना 
राहतील 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२१/प्र.क्र.३५६/पदुम-३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१६१७१०३७६७०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 
DN: IN, (GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, =AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8a75c414ff50ce35220c63cd53d2eb1a99a474c02300b 74b 
b051c4c3c90a9, talCode=400032, st=Mah. h’ 
INumb: 5C891DA87D2A4842558454524CC1 14BA5B2F67A2A80 
796592830D345500F15CC, NIWRUTTI BHAGUJ!I MARALE 
2024.02.16 17:19:38 +05'30' 
(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७ 

सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून) 

सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन. 


. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. मा. मंत्री (पशुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. सर्व जिल्हा पद्नुसंवर्धन उपआयुक्त. 

९. 


सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 


१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- 9/2, मुंबई / नागपूर. 
११.वित्त विभाग, (व्यय-२ / अर्थ-१५) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.नियोजन विभाग, (कार्या. १४३१ मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.निवड नस्ती (पदुम-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


